महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक-दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, पाचवा मजला (विस्तार), 
दालन क्र.५२०, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
ई-मेल : uywal.salvi @nic.in 
दिनांक:- २४.०३.२०२१. 


विषय :- शासनाच्या अतिरिक्त दुधापासून उत्पादित झालेले मे.इकोफ्रेशा कोल्ड स्टोरेज 
येथे साठविण्यात आलेल्या देशी कुकिंग बटरच्या माहे ऑगष्ट २०२० ते 
ऑक्टोंबर २०२० या कालावधीतील देयकांस वित्तीय मंजूरी मिळणेबाबत. 

संदर्भ :- क्र.आदुवि-२१(ब)/दु.भु./देकुब/साठवणूक/वि.मंजूरी/इकोफ्रेहा सोलापूर/न.क्र.२१/ 
(२२८)२०२१/१५६९, दि.०९/०३/२०२१ चे पत्र. 


ज्ञापन :- 


राज्यातील दुग्धव्यवसाय विकास योजनांमध्ये संकलित होणाऱ्या अतिरिक्त दूधाचे दूध 

भुकटी व देशी कुकींग बटरमध्ये रुपांतरण करण्यास मे.वैष्णोदेवी फूड प्रॉ. प्रा. लि. बाभळगाव, 
पो.इटकळ, ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद या संघास मान्यता देण्यात आली असून अतिरिक्त दुधाचे 
दूध भुकटी व देशी कुकींग बटर मध्ये रुपांतरण करण्यात येत आहे. मे.वैष्णोदेवी फूड 
प्रॉ.प्रा.ळि.बाभळगाव, पो.इटकळ, ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद येथे अतिरिक्त दुधापासून उत्पादित 
झालेले देशी कुकींग बटर साठवणूकीसाठी शासनाकडे अतिशितगृह व्यवस्था नसल्याने प्रादेशिक 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद यांनी नियमानुसार इ-निविदा प्रक्रिया राबवून न्युनतम 
निविदाधारक मे.इकोफ्रेशा कोल्ड स्टोअरेज, सोलापूर या ठेकेदारास देशी कुकींग बटर साठवणूकीचा 
ठेका देण्यात आला आहे. 

मे.वैष्णोदेवी फूड प्रॉ. प्रा. लि. बाभळगाव, पो. इटकळ, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद येथे 
उत्पादित झाळेले देशी कुकिंग बटरचे मे. इकोफ्रेशा कोल्ड स्टोअरेज, सोलापूर यांचे अतिशितगृहात 
साठवणूक Hoa तपशिल व त्यासाठी झालेला खर्च याचे देयक प्राप्त झाले असून त्याचा तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे. 


अ. माहे | ean शिल्लक | प्रतिटन ८७५/- | १८% एकूण देयक | fast} शोरा/ 
क्र. दिनांक साठा रु.प्रमाणे | जीएसटी रक्‍कम रुपये | मे.टन कालावधी 
मे.टन | साठवणूक खर्च | प्रमाणे रक्‍कम विक्री 
| ऑगष्ट SW/20-29/ । ४३२.३ ३७८२६२.५० | ६८०८७.२६ | ४४६३५०/- | | 
२०२० ००००१११ 
दि.१.९.२०२० 
एकूण ३७८२६२.५० ६८०८७.२६ ४४६३५०/- | | | --__ 


वरीलप्रमाणे मे. SH WHAT कोल्ड स्टोअरेज, सोलापूर यांनी माहे ऑगष्ट -2020 या कालावधीतील 
एकूण रक्कम रु.४,४६,३५०/- (अक्षरी रूपये चार लाख शेहेचाळीस हजार Fat पन्नास मात्र) इतकी 
रक्‍कम अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुवियो १३१७/प्र.क्र.२२४/पदुम-९ 


सदर ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम/ भाग-२, 
दि.१७/०४/२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८,मधील भाग पहिला उपविभाग १ अ.क्र. १० मधील 
नियम क्र.११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मित खर्च नियम १९६५ मधील नियम १४७ (क) खालील टिप-२ (ब) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तूत प्रयोजनार्थ होणारा खर्च “२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, (२२०) शासकीय दूध योजना, 
उदगीर. (००) (०४) (२४०४१४८२) वितरण (१४) भाडेपट्टी कर व स्वामित्वधन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात येवून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२४१४५५४७१३०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Di lly signed by UJWAL BHALCHANDRA SALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE AND ADF 
U J WA L DEPARTMEMT, postalCode=400032, st=Maharas!| 
2.5.4.20=e79d2f5f5638bc425097a84cb982b7efabb779ca09f8d7e378b31d8b 
1633404, pseud EBOBDE9E0532A263778CB8B03C4618F79586A64E, 
B H A LC H A N D RA S A LV | ber=AFB80C2A93EC4B5D3AF7BA8E63D39D2640D6B904C2F831C 
1A4402B1949B33009, ‘UJWAL BHALCHANDRA SALVI 
tte: 2021.03.24 15:01:52 +05'30 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-४०००१८. 


प्रत :- १) 
2 
3 


०८ 


o~ 


4 


an 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


9 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र -१/२ 


उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार), दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-४०००१८. 
प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,औरंगाबाद. 

उप दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शा.दु.यो.उदगीर. 

FSH कोल्ड स्टोअरेज, सोलापूर. 

कोषागार/उपकोषागार अधिकारी,लातूर व उदगीर. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


